प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 
२०१९-२० मध्ये रायगड जिल्ह्यातील 
विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देऊन निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ रायगड/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१९ 
संदर्भ 9 शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दि.१/४/२०१९. 
2) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दिनांक ८/७/२०१९ 


शासन निर्णय : 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत 
रायगड जिल्ह्यातील खालील कामांसाठी रु. ४८५.५३ लक्ष एवढ्या रकमेस झासन याद्वारे प्रशासकीय 
मान्यता देत असून त्या कामांसाठी २०१९-२० या वर्षासाठी रु.७२.०० लक्ष (अक्षरी रुपये बाहत्तर लक्ष फक्त) 
एवढा निधी जिल्हाधिकारी, रायगड यांना वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


(रु.लक्षात) 
अ.क्र कामाचे नाव अंदाजित । वितरीत कार्यान्वयीन यंत्रणा 
रक्‍कम । रक्कम 
शि २ 3 8 4 
9) | नवखार (डावली, रांजणखार) 
येथील बारांचादेव मंदिर व परिसर 
सुशोभिकरण करणे दता 
णि बारांचादेवे मंदिर व परिसर | २३.३६ १०.०० | कार्यकारी * 
सुशोभिकरण जिल्हा परिषद, 
2 | विद्यतीकरण७% 9.83 ae 
एकूण | २४.९९ १५.०० 
२) | मुरुड जंजिरा नगरपरिषद हद्दितील 
समुद्र किनारा सुशोभिकरण 
करणेबाबत 
षि public toilets with best type 83.20 २०.०० मुख्याधिकारी, मुरुड 
flooring, dado & attractive जंजिरा नगरपरिषद 
elevation 
various type of signage ६.५० 
decorative seating for public / 32.00 
tourist 
8 decorative pergolas on pathway 33.00 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ रायगड/पर्यटन 


4 life guard watch tower for २५.० 
safety fo the public / tourist 
& provision of drinking & toilet 33.00 
water 
WHIT) — 492.90 20,00 
3) | odd तालुक्‍यातील भिवपूरी (90.00 (9.00 कार्यकारी अभियंता, 
येथील अहिल्यादेवी होळकर सा.बां.विभाग, पनवेल 
तलावाकडून हुमगावाकडे जाणारा 
रस्ता तयार करणे 
8) । माथेरान गिरीस्थान नगर परिषद | १००.०० १५.०० मुख्य अभियंता, 
हद्दीतील पर्यटन वाढ व पॉईंट महाराष्ट्र जीवन 
सुशोभिकरण करणे प्राधिकरण, ठाणे 
4) । व्याघ्रेश्वर मंदिर, ता. पेण, जि. 
रायगड येथील विकास कामे 
मंदिराचे सुशोभिकरण करणे ३२.६२ १०.०० कार्यकारी अभियंता, 
२ | मंदिराकडे जाणारा रस्ता तयार ६२.०३ सा.बां.विभाग, 
करणे अलिबाग 
३  । मंदिरात नळपाणी पुरवठा योजना| २३.१९ ५.०० कार्यकारी अभियंता, 
करणे ग्रामीण पाणीपुरवठा 
विभाग, रायगड 
जि.प., अलिबाग 
एकूण ११७.८४ १५.०० 
एकूण रायगड ४८५.५३ ७२.०० 


2. 


प्रमाणित करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 


दिनांक १/४/२०१९ व शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक 
८/७/२०१९ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत असून या परिपत्रकामधील प्रत्येक अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


३. 


तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १/४/२०१९ 


व शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८/७/२०१९ च्या 


परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


अटीव शार्ती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ रायगड/पर्यटन 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, रायगड 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२० पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


४) पर्यटन विभागाने केलेल्या कामाच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फलक लावण्यात 
यावेत. 


५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आव्यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अज्ञा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित 
देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच 
या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


११) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास / 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण 
झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता 
शासनास व पर्यटन संचालनालयास / महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास सादर 
करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ रायगड/पर्यटन 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 

जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 

४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०१९-२० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
केंद्रे (0२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक 
पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन वितरीत करण्याकरीता सहायक जिल्हा 
नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व 
जिल्हाधिकारी,रायगड यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर 
करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल WAR एक 
महिन्यात सादर करण्यात यावा. 
५. सदर शासन निर्णय शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक 
१/४/२०१९ व शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८/७/२०१९ 
तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक अ.क्र.२७ नियम क्र. १४९ 
प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१९०१११११५२३४७६२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळयांच्याआदेशानुसारवनावांने, 
Digitally signed by Ramesh Jayaram Kadam 


Date: 2019.09.16 19:47:08 +05'30' 
(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, रायगड 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


